सामान्य रुग्णालय, गोंदिया तसेच त्याअंतर्गत 
ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये जि. 
गोंदिया येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी 
आहार सेवेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास 
परवानगी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१८२/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २३ जानेवारी, २०२३. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/राज्यस्तर/कक्ष-३/टे-९/सारुगोंदिया/कंत्राटी/आहार सेवा/प्रलंबित देयके 
मंजूरी/२७९६-९७/२२ दि.०७.०३.२०२२ 


प्रस्तावना : 

सामान्य रुग्णालय, गोंदिया व त्याअंतर्गत येणारे ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये जि. 
गोंदिया येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेची माहे डिसेंबर,२०१६ ते मार्च, २०१८ या 
कालावधीतील प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. या 
बाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 

सामान्य रुग्णालय, गोंदिया व त्याअंतर्गत येणारे ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये जि. 
गोंदिया येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी आहार सेवेची माहे डिसेंबर,२०१६ ते मार्च, २०१८ कालावधीतील 
खालील प्रमाणे त्या खालील अटीच्या अधिन राहून एकूण रु.३७,०४,९८८/- इतक्या रक्कमेचे प्रलंबित 
देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | आरोग्य पुरवठादाराचे नाव देयकाचा प्रलंबित देयकाची 
संस्थांचे नाव कालावधी रक्‍कम 

शि ग्रा.रु. गोरेगाव | स्वामी विवेकानंद स्वयं | एप्रिळ, २०१७ ते | रु.१,५५,१९०/- 
रोजगार सेवा सह. संस्था | सप्टेंबर, २०१७ 
मर्या. गोंदिया 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१८२/आरोग्य 3 


अ.क्र. | आरोग्य पुरवठादाराचे नाव देयकाचा प्रलंबित देयकाची 
संस्थांचे नाव कालावधी रक्‍कम 
२ |e. सडक | स्वामी विवेकानंद स्वयं सप्टेंबर, २०१७ते | रु.१,५७,५००/- 
अर्जुनी रोजगार सेवा सह. संस्था | मार्च, २०१८ 
मर्या. गोंदिया 
3 ग्रा.रु. आमगांव | श्री.कृपा स्वयंम रोजगार सेवा | जुन, २०१७ ते रु.२,२०,९५८/- 


सह. संस्था मर्या. गोंदिया फेब्रु.२०१८ 
४ (oS. अर्जुनी | मे. मोहनिश॒& भोजनालय, | मे,२०१७ ते डिसे. | रु.७,०७,१४१/- 


मोरगांव अन्ड कॅटर्स गोंदिया २०१७ 
५ | OX. मे. शुभम भोजनालय, अँन्ड | ऑगस्ट, 20907 | रु.२,६०,८४२/- 
सालेकसा कॅटरर्स गोंदिया फेब्रु.२०१८ 
६ ।के.टी.एस. मे.विदर्भ युवक स्वयंरोजगार | डिसे.२०१६ ते रु.२२,०३,३५७/- 
सा.रु. गोंदिया | सेवा सह. संस्था, वर्धा सप्टेंबर, २०१७ 
एकूण रु.३७,०४,९८८/- 


१) यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन 
करण्याची जबाबदार संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 

२) सदर प्रलंबित देयके अदा करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/शासन 
निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची 
राहील. 

३) सदर देयके योग्य असल्याची तसेच प्रलंबित देयके दुबार अदा करण्यात आले नसल्याची 
खातरजमा करुनच अदायगी करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची 
राहील. 

४) सदर प्रस्तावारवरील खर्च मागणी क्रमांक आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
२२१० ०१४६ (१९-आहार सेवा) व २२१००४१३ (१९-आहार सेवा) यामधून भागविण्यात यावा. 


२. सदर झासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 30/2093 विनियम, भाग-२ दि. १७ एप्रिल, 
२०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला,उपविभाग - एक मधील 
अनुक्रमांक ६, नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व 
त्यात नमुद अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१८२/आरोग्य ३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१०५१२१७१८७३१७ असा आहे. आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by ROSHANI 
IL 


ROS HAN | DINESH KADAM PATI 


DN: CN = ROSHANI DINESH 


DINESH Bre nor 
KA DA M PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 
PAT | [_ यी 23 11:50:21 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 

उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, गोंदिया. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. गोंदिया. 

वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण/उपजिल्हा रुग्णालय, गोरेगाव, सडक अर्जुनी, आमगांव, 
अर्जुनी मोरगांव, सालेकसा . 

निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


